कार्यकारी अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), 
कोल्हापूर व त्या अंतर्गत बांधकाम कार्यप्रकारातील दोन 
उप-विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२३/(१३५/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२/०४/२०२३ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२२/(२८३/२०२२)/लपा, दिनांक. २१/०९/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८.०२.२०२३. 
३) अधीक्षक अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.कोपाम/आस्था-६/ 
९७३/२०२३,दि.२०.०२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही,अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 

आता संदर्भ क्रमांक. ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अधीक्षक अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापूर अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर ३६ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत खालील 
अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे,सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील . 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही 
पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 

४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/ 
अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 

नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा पुढील नमुद लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा BN ४७०२ लघु पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च (८०)सर्वसाधारण 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतीळ गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 


Cc 
— 
व“ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(१३५/२०२३)/लपा 


भांडवली अंशदान (वेतन) (०२)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) 
(४७०१ आय ६२९) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा” व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि.०८.०२.२०२३ 

अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४२०१८३०५१३४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RANJIT SHARAD OTARI 


RA N J | T DN: CN = RANJIT SHARAD OTARI, C = IN, 


jaharashtra, O = GOVERNMENT OF 


S=M 
SHARAD OTAR| sources otpantment 


(रणजित ओतारी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे परिशिष्ट - १. 


प्रत :- 
१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
२. वित्त विभाग (व्यय-१२)/(अर्थ-१९),मंत्रालय,मुंबई 
३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
४. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे 
५. अधीक्षक अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापूर 
६. कार्यकारी अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग(दक्षिण),कोल्हापूर 
७. कक्ष अधिकारी,अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी,आ-(पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी आ (प्रशि),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१०. कोषागार अधिकारी,कोल्हापूर जिल्हा,कोल्हापूर 
११. लपा कार्यासन,संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(१३५/२०२३)/लपा 


कार्यालयाचे नाव- अधिक्षक अभियंता कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील 
कोल॒हापूर पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), Peer व त्या अंतर्गत उपविभाग 


परिशिष्ट - 9 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक मुवाढ २०२३/(१३५/२०२३)/लपा, दि. १२/०४/२०२३ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत. 


अ. पदांचे नावा । लघु पाटबंधारे बांधकाम | दुधगंगा डावा तीर कालवा | एकूण 
क्र उपविभाग,क्र.३, आजरा | उप विभाग क्रं.४, कूर 
मुख्यालय- कोल्हापूर 

१ | २ ३ PB 4 

१ | कार्यकारी अभियंता FP | 109 शिंग 

२ | उपकार्यकारी अभियंता fF a ae शिंग 

३ | उप विभागीय अभियंता 1१ | 1१ २ 

४ । शाखा अभियंता ४ ४ ८ 

५ | स्था.अ.सहाय्यक ४ ४ ८ 

६ । आरेखक 10 19 po 

७ | सहाय्यक आरेखक PF | 10 ० | 

८ | अनुरेखक an a ee 2 

९ | विभागीय लेखपाल/ अधि. 10 | ae fo | 

१० | o | प्रथम लिपीक a ae 1 9 | ० | 
वि १ | भांडारपाल PF fC |i ७ | 

१२ | सहा. भांडारपाल PF | 10 ७. | 

१३ | वरिष्ठ लिपीक शशि ae 2 

१४ | कनिष्ठ लिपीक २ २ ४ 

१५ | टंकलेखक 1१ | 1१ २ 

१६ | लघूलेखक निम्नश्रेणी fF | fp po 

१७ | संगणक शिका 10 fo | 

१८ | वाहन चालक a ae 1१ २ 

१९ | नाईक 10 | 10 ० | 

२० | शिपाई २ २ ४ 

२१ | चौकीदार 1१ | Po २ 

एकूण १८ १८ ३६ 
RANJIT SHARAD ५५ ०-0. 
OTARI a: १10 na ai 
(रणजित ओतारी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


